RNI No. MAHBIL / 2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग 


वर्ष 


५ , 


अंक ३८ ] 


गुरुवार , ऑगस्ट ८, २०१९ / श्रावण १७, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये २६.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ५२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना . 

नगरविकास विभाग 
मंत्रालय ( मुख्य इमारत ), ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ८ ऑगस्ट २०१९ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ . 

क्रमांक एमसीओ-२०१७ / प्र.क्र .४२/ नवि -१४.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ 
( महा. १९ ६५ चा ४० ) चे कलम ३४१ क चे पोट - कलम ( १) आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करुन, महाराष्ट्र शासन याद्वारे , या अधिनियमातील “ क” वर्ग लहान नागरी क्षेत्रासाठीच्या नगरपरिषदेस लागू होणाऱ्या तरतुदी , योग्य 
त्या फेरफारासह ग्रामीण क्षेत्रामधून नागरी क्षेत्रात संक्रमित होत असलेल्या व संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट असलेल्या आणि त्या 
ठिकाणी नगरपंचायत स्थापन असलेल्या क्षेत्रासाठी अधिनियमात जेथे " लहान नागरी क्षेत्र " हे शब्द असतील त्या सर्व ठिकाणी " नगरपंचायत " 
अशा बदलासह करुन , लागू असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . श . गोखले, 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग एक - अ ( म.उ.वि. ) ५२-१ 


e 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग , ऑगस्ट ८, २०१ ९/ श्रावण १५, शके १ ९ ४१ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya (Main Building ), 4th Floor, Madam Cama Marg , 
Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 , dated the 8th August 2019 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 


No.MCO - 2017 /C.R.42/UD - 14.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 
341C of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 
(Mah . XL of 1965 ), and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra 
hereby applies the provisions of the said Act, which applies to a Municipal Council for a “ C ” class 
smaller urban area , mutatis mutandis , to the local area specified to be the area in transition from rural 
area to urban area and for which Nagar Panchayat has been constituted , with themodification that for 
the words “ smaller urban area”, wherever they occur throughout the Act, the 

the words 
"Nagar Panchayats ” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


S. S. GOKHALE , 


Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 
EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


